हवाईरज्जू मार्ग सल्लागार समितीची पुनर्रचना 
करणे व शासनस्तरावरील समन्वय अधिकारी 
नेमणे. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. रोपवे-२०२२/प्र.क्र.४९/रस्ते-५ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 2) Bombay Aerial Ropeway Act ९९५५ (Amended in ९९७०) 
२) सा.बां.विभाग,शा.नि.रोपवे २०२२/प्र.क्र.४९/रस्ते-५,दि.२३/०२/२०२२ 


प्रस्तावना:- 
हवाईरज्जू मार्ग कार्यान्ययीत करताना Bombay Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended in 


१९७०) च्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते. 


सदर अधिनियमात कलम ३ मध्ये SASSY मार्गा करिता सल्लागार समितीची तरतूद आहे. या 
समितीमध्ये एक मुख्य अभियंता व दोन तज्ञ सदस्य असणे अभिप्रेत आहे. 


दि.२३/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये हवाईरज्जू सल्लागार समितीची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे 
करण्यात आली. 


अक्र. | | अधिकारी | पद 
१ । मुख्य अभियंता ,सावर्जानिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंब अध्यक्ष 
२ | मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंब तज्ञ सदस्य 
3 धीक्षक अभियंता,संकल्प चित्र मंडळ (पूल) कोकण भवन,नवो मुंब तज्ञ सदस्य 
¥ NAP अभियंता,सावर्जानक बांधकाम मंडळ विद्युत,मुंब् सदस्य सचिव 
५ | मुख्य अभियंता (संबंधीत प्रादेशिक विभाग) विशेष निमं 
६ | उप सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंब् शासनाचे प्रतिनिर 


दि.५/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखा स्थापत्य शाखेतील 
प्रादेशिक विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. 


राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम "पर्वतमाला" अंतर्गत राज्यातीत हवाई रज्जुमार्ग प्रकल्प (रोपवे) च्या कामाच्या 
अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या M/S NHLML ब राज्य शासन यांचे मध्ये दि. ३/०२/२०२४ रोजी मुंबई येथे सामंजस्य 
करार (MOU) करण्यात आला असून या योजनेअंर्गत एकूण Wo प्रकल्प घेणे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रोपवे-२०२२/प्र.क्र.४९/रस्ते-५ 


यास्तव क्षेत्रिय कार्यालयाशी प्रभावी सनियंत्रण ब सल्लागार समितीकडून जलदगतीने रोपवे प्रस्तावाची 
छाननी करून घेण्याच्या अनुषंगाने सदर समितीची पुनर्रचना करणे व शासनस्तरावर समन्वयक अधिकारी नेमणेची 
बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
Bombay Aerial Ropeway Act, १९५५ (Amended in १९७०) मधील कलम (3) च्या 
तरतूदीनुसार रोपवे सल्लागार समितीचे पुनर्रचना खालीप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | ARTA पद 
१ | मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संबंधीत प्रादेशिक विभाग अध्यक्ष 
२ धीक्षक अभियंता,संकल्प चित्र मंडळ (पूल) मुंबई किंबा नागपूर (रोपवे च्या तज्ञ सदस्य 
कार्यक्षेत्राप्रमाणे) 
3 धीक्षक अभियंता (स्थापत्य) सा.बां.मंडळ,(संबंधीत) सदस्य 
धीक्षक अभियंता (विद्यूत) सा.बां.मंडळ,(संबंधीत) तज्ञ सदस्य तथा 
सदस्य सचिव 


हवाईरज्जू सल्लागार समिती व विविध कार्यान्वयीन यंत्रणा यांचेशी शासनस्तरावरून प्रभावी समन्वय 
साधणेकरिता कार्यासन अधिकारी (रस्ते-५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची "नोडल 
अधिकारी" म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्राच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९०२१८२९३५१११८ असा आहे.सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PADMAKAR PRITHAM Sco ccrceore merece reer 
LAHANE CREED लमण 
( पद्याकर लहाने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥81/48842237960565694६4६4038108६029 
ITHAM LAHANE 


प्रत: 
१) अपर मुख्य सचिव, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग),मंत्रालय,मुंबई 
२) सचिव (सस्ते/बांधकामे),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३) सर्व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४) सर्व मुख्य अभियंता,सार्बजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
५) सर्व अधिक्षक अभियंता,सार्बजनिक बांधकाम मंडळ 
६) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७) निवडनस्ती (रस्ते-५), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


